सन २०१९-२० मध्ये विशेष केंद्रीय 
सहाय्य अंतर्गत प्राप्त निधी वितरणास 
मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय-२०२०/प्र.क्र.४७(भागर२)/का.-१९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: १९/०७/२०२२ 
वाचा - 
१. जनजाती कार्य मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र H.F.No.19094/09/2098-Grants, f&.99/03/2098. 
२. जनजाती कार्य मंत्राळय,नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र F.No.99094/0%(9¥)/2098-TSP, 
दि. १५/०७/२०१९ 
३. केंद्र शासनाच्या वित्त मंत्रालयाचे पत्र क्र. 9/(33)/PFMS/2022, दि. ७/७/२०२२ 


प्रस्तावना (Preamble) - 

विशेष केंद्रीय सहाय्य योजनेअंतर्गत सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरीता प्रस्ताव केंद्र शासनास 
सादर करण्यात आले होते. सदर प्रस्तावांच्या अनुषंगाने जनजाती कार्य मंत्रालय, नवी दिल्ली येथे प्रकल्प 
मुल्यमापन समितीने नियमित व अतिरिक्त प्रस्तांवाकरिता मिळुण एकुण रु. ११९२९.०९ लक्ष इतका निधी मंजुर 
करुन राज्य शासनास वितरित केला आहे. सदर निधीपैकी रु. ११५२९.०९ इतका निधी आयुक्‍त आदिवासी 
विकास यांनी आहरीत केला असुन उर्वरित रु. ४००.०० लक्ष इतका निधी वितरित करणेत आला नाही. आता, 
सदर रु. ४०० लक्ष इतका निधी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून वितरित 
करणेची बाब झासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय (Government resolution)- 

केंद्र शासनाने सन २०१९-२० करिता विशेष केंद्रीय सहाय्य अंतर्गत मंजुर केलेल्या रु. 9982.08 लक्ष 
पैकी अद्याप अवितरित असलेला रु. ४००.०० लक्ष (रु. चार कोटी रुपये फक्त) इतका निधी सन २०२२-२३ या 
आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून वितरीत करणेस या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता प्रदान करण्यात येत 
आहे. 
२. उपरोक्त रु. ४००.०० लक्ष (रु. चार कोटी रुपये फक्त) खर्च मागणी क्र. टी-५, २२२५, अनुसूचित जाती, 
अनुसूचित जमाती, इतर मागसवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, (०२) (४३) ,विशेष केंद्रिय सहाय्य अन्वये केंद्रीय 
सहाय्य (केंद्र योजना), ३१-सहाय्यक अनुदान (वेतनेत्तर) (२२२५ ०४२) यामधील सन २०२२-२३ करिता 
अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या निधीतून करण्यात यावा. 
३. सदर निधी अर्थसंकल्पिय अंदाज वितरण व संनियंत्रण प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यात आला आहे. 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक यांनी वितरीत निधीच्या मर्यादेत निधी तातडीने आहरीत 
करुन सदर योजनेच्या SNA खात्यावर तात्काळ वर्ग करण्याची दक्षता घ्यावी. 
४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १०५ /अर्थोपाय, 
दिनांक १९/०७/२०२२ अन्वये प्राप्त झाळेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय-२०२०/प्र.क्र .४७(भाग२)/का.-१९ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०७१९१७५५४६६३२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Prakash Vijay 
Waje 


(प्रकाश वि. वाजे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 
५. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था,पुणे 
६. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
८. सहसचिव /उपसचिव,आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
९. अपर आयुक्‍्त,आदिवासी विकास,ठाणे/नाशिक/अमरावती/नागपूर. 
१०.अवर सचिव, भारत सरकार, जनजाती कार्य मंत्रालय, शास्त्री भवन, नवी दिल्ली. 
११.जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक 
१२.सर्व प्रकल्प अधिकारी,एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 
१३.नियोजन विभाग/वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४.अवर सचिव, का-६, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५.निवड नस्ती (का.१९) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


